महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ मधील कृषि 
उपसंचालक व अधिक्षक कृषि अधिकारी आणि 
सामान्य राज्य सेवा गट-अ मधील प्रशासन 
अधिकारी व वरीष्ठ प्रशासन अधिकारी पदावर 
पदोन्नती देण्याकरीता पदोन्नती समिती स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२२/प्र.क्र.६८/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: २८ मार्च २०२२. 
वाचा : कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि २४७८/प्र.क्र.४०/१५-अ, दि. २६/०२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय दि. २६/०२/२०१८ अन्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- 
अ मधील कृषि उपसंचाळक व अधिक्षक कृषि अधिकारी आणि सामान्य राज्य सेवा, गट-अ मधील 
प्रशासन अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याकरीता पदोन्नती समितीची 
स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर पदोन्नती समितीतील श्री. अ. उ. बनसोडे, कृषि सहसंचालक 
(वि.प्र-२) कृषि आयुक्तालय, पुणे हे मागासवर्गीयाचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. तथापि श्री. 
बनसोडे हे दि. ३१/०१/२०२० रोजी नियतवयोमानानुसार सेवा निवृत्त झालेले असल्याने विभागीय 
पदोन्नती समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने आता, 
पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ मधील कृषि उपसंचालक व अधिक्षक कृषि अधिकारी आणि 
सामान्य राज्य सेवा, गट-अ मधील प्रशासन अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी पदावर पदोन्नती 
देण्याकरीता विभागीय पदोन्नती समितीची पुनर्रचना करून पुढीलप्रमाणे सुधारीत विभागीय पदोन्नती 
समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पद 
be . | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, अध्यक्ष 
मुंबई. 
२. | आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 
३. । सह/उप सचिव (आस्थापन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२२/प्र.क्र.६८/१५ओ 


४. | कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे सदस्य 
५. श्री. आर.एस. नाईकवाडी, अधिक्षक कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सदस्य तथा 
सहसंचालक कार्यालय, पुणे मागासवर्गीयांचे 
प्रतिनिधी 
६. | वरीष्ठ प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, पुणे. सदस्य सचिव 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२८१३३०१३३९०१ असा 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2022.03.28 13:32:09 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे. 

५. उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. कृषिसह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
श्री. आर.एस. नाईकवाडी, अधिक्षक कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालय, 
पुणे ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

८. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

९. निवड नस्ती /१५ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


